RNI No . MAHBIL 06425/ 13/ 1 / 2011 - TC 
Regn. No . L/ RNPIPNCE/ W -132/ 2013 
www .dgps.maharashtra . gov . in 


Au " 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४ , अंक - ३६ ] 


मंगळवार , डिसेंबर २२ , २०१५ / पौष १, शके १९३७ 


[ पृष्ठे २ 


असाधारण क्रमांक ३६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

जिल्हाधिकारी, सातारा यांजकडून 
वाचा. -- ( १) राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील आदेश क्रमांक एसईसी/ १०९५/१०१/ डेस्क ३, दिनांक ७ फेब्रुवारी १९९५ 
( २ ) राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य , आदेश क्रमांक रानिआ/ नप - २००९/ प्र . क्र . १३/ का . ५ व का . ६, दिनांक ५ जून 
२०१० . 

निकालपत्र 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ (१- D) अन्वये 

क्रमांक साशा/ नपा-२४९६/ २०१५ .--(१) पांचगणी नगरपरिषद प्रभाग क्रमांक ४- क ची पोट-निवडणूक दिनांक २१ जानेवारी २०१५ रोजी 
पार पडली आहे व त्या निवडणुकीचा निकाल दिनांक २१ जानेवारी २०१५ रोजी जाहीर करण्यात आला होता . मा . राज्य निवडणूक आयोग , 
महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील आदेश क्रमांक एसईसी / १०९५/ १०१/ डेस्क - ३, दिनांक ७ फेब्रुवारी १९९५ अन्वये निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी 
निकाल जाहीर झाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचेकडे मा . राज्य निवडणूक आयोगाने विहित केलेल्या रीतीने 
खर्चाचा हिशोब व प्रतिज्ञापत्र ( जोडपत्र तीन ) सादर करणे आवश्यक आहे. जे उमेदवार यामध्ये कसूर करतील अशा उमेदवारांना उपरोक्त 
कलम १६ ( १- D) अन्वये अनर्ह ठरविण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार इकडील पत्र क्रमांक साशा/ नपा - १८६० / 
२०१५ , दिनांक २९ सप्टेंबर २०१५ अन्वये सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा मुख्याधिकारी, पांचगणी नगरपरिषद यांचेकडून अहवाल 
मागणी केलेला होता. त्यानुसार सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा मुख्याधिकारी, पांचगणी नगरपरिषद यांचेकडील पत्र क्रमांक वशि 
१२/ ३६१/ २०१५-१६, दिनांक २९ सप्टेंबर २०१५ अन्वये अहवाल दाखल करणेत आला आहे. सदर अहवालावरून श्रीमती मिना हेन्री जोसेफ , 
रा . सम्राट अशोकनगर , पांचगणी, तालुका महाबळेश्वर , जिल्हा सातारा यांनी निवडणूक खर्चाचे प्रतिज्ञापत्र विहित वेळेत सादर केल्याचे दिसून 
न आल्यामुळे श्रीमती मिना हेन्री जोसेफ यांना या कार्यालयाकडून महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम , १९६५ चे 
कलम १६ (१- D) अन्वये उपरोक्तप्रमाणे निवडणूक खर्चाचे हिशोब शपथपत्रासह विहित मुदतीत व विहित नमुन्यात सादर न केल्यामुळे तीन 
वर्षांकरिता निवडणूक लढविण्यास अनर्ह का ठरवू नये याकरिता कारणे दाखवा नोटीस क्रमांक साशा/ नपा - १९८२/ २०१५, दिनांक 
१७ ऑक्टोबर २०१५ देणेत आली होती . त्याअनुषंगाने श्रीमती मिना हेन्री जोसेफ यांनी त्यांचे लेखी म्हणणे दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१५ 
( प्राप्त दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१५ ) रोजी या कार्यालयाकडे दाखल केलेले आहे. त्याचप्रमाणे त्यांना या कार्यालयाकडून वैयक्तिक सुनावणीची 
संधीदेखील इकडील नोटीस क्रमांक साशा/ नपा -२३८५/ २०१५, दिनांक ७ डिसेंबर २०१५ अन्वये देण्यात आली होती व सदर सुनावणी दिनांक 
१० डिसेंबर २०१५ रोजी ठेवणेत आली होती. सदर सुनावणीस श्रीमती मिना हेन्री जोसेफ समक्ष हजर होत्या . 


(२) श्रीमती मिना हेन्री जोसेफ यांनी लेखी म्हणणे व वैयक्तिक सुनावणीमध्ये असे म्हणणे मांडले आहे की , त्यांनी निवडणुकीच्या 
खर्चाचा हिशोब हा विहित मुदतीत म्हणजेच दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१५ रोजी निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचेकडे दाखल केलेला आहे . 
तथापि खर्चासंबंधीचे विहित नमुन्यातील प्रतिज्ञापत्र ( जोडपत्र तीन) हे केवळ सहा दिवस उशिरा दाखल केलेले आहे. त्याचे कारण सदर 
उमेदवाराने असे नमूद केले आहे की , दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१५ नंतर त्या आजारी होत्या . दरम्यान शनिवार व रविवारची सुट्टी होती व 
त्यामुळे प्रतिज्ञापत्र वेळेत दाखल करू शकल्या नाहीत . 


( १ ) 


एच -६८४, भाग एक - अ ( असा.) (पु. वि .पु.) - ३६- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २२ , २०१५ / पौष १, शके १९३७ 


(३) सदरहू प्रकरणामध्ये असे दिसून येते की, श्रीमती मिना हेन्री जोसेफ यांनी निवडणुकीचा खर्च सादर करण्याची मुदत दिनांक २१ 
जानेवारी २०१५ रोजी जाहीर झालेल्या निकालापासून एक महिना म्हणजेच दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१५ पर्यंत होती. या कालावधीत श्रीमती 
मिना हेन्री जोसेफ यांनी राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या प्रपत्रांमध्ये व विहित वेळेत निवडणुकीचे खर्चाचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले 
नाही. सदरहू उमेदवार यांनी निवडणूक खर्चाचे प्रतिज्ञापत्र दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१५ रोजी सादर केलेले आहे. दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१५ 
नंतर दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१५ रोजी रविवारची सुट्टी होती. शनिवार दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१५ रोजी सार्वजनिक सुट्टी नव्हती. तसेच 
श्रीमती मिना हेन्री जोसेफ यांनी सक्षम वैद्यकीय अधिकारी यांनी दिलेले कोणतेही प्रमाणपत्र निवडणूक निर्णय अधिकारी अथवा या कार्यालयाकडे 
सादर केलेले नाही. यावरून उपरोक्त खुलासे समर्थनीय नसल्याचे सिद्ध होत आहे व सदर खुलासा फेटाळण्यात येत आहे . 


( ४ ) सबब महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ (१- D ) व मा . राज्य निवडणूक 
आयोग यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ/ नप - २००९ / प्र . क्र . १३/ का . - ५ व का . - ६, दिनांक ५ जून २०१० अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. 


आदेश 


( १) पांचगणी नगरपरिषद प्रभाग क्रमांक ४- क, पोट -निवडणूक दिनांक २१ जानेवारी २०१५ मधील उमेदवार श्रीमती मिना हेन्री जोसेफ 
यांना उपरोक्त निकालपत्रात नमूद केलेप्रमाणे निवडणूक खर्चाचे प्रतिज्ञापत्र विहित मुदतीत सादर न केल्याचे कारणास्तव महाराष्ट्र राज्यातील 
कोणत्याही नगरपरिषद/ नगरपंचायतीमध्ये परिषद सदस्य होण्याकरिता या आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्षांकरिता अनर्ह ठरविण्यात येत आहे . 


अश्विन मुदगल , 
जिल्हाधिकारी, सातारा . 


सातारा, १७ डिसेंबर २०१५ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE . 


